आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी 
संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित 
आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या १ तारखेस 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अआझा-२०१८/प्र.क्र.२८४/का.११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २४ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अआझा-२०१२/प्र.क्र.१६९/का-११, 
दि.३१.१०.२०१२. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अआझा-२०१२/प्र.क्र.१६९/-का११, 
दि.०२.०१.२०१५. 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अआझा-२०१५/प्र.क्र.१८६/का-११, 
दि.२३.११.२०१५. 


परिपत्रक : 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात 
येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्त्यांची देयके 
“आश्रमशालार्थ” वेतन प्रणालीद्वारे अदा करण्याचा निर्णय शासनातर्फे उपरोक्‍त संदर्भाधिन 
क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आळा आहे. तसेच सर्व शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे 
नियमित वेतन दरमहा १ तारखेला आश्रमझञालार्थ प्रणालीद्वारे अदा न झाल्यास संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी तसेच संबंधित आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्यावर 
दंडात्मक व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबत संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या परिपत्रकान्वये निर्देश 
देण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 
परिपूर्ण व अचूक वेतन देयके प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत संबधित प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडे पाठविण्यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांची जबाबदार अधिकारी, वेतन १ 
तारखेस अदा करण्याकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्रकल्प अधिकारी व या संपूर्ण 
या कामाकरिता पर्यवेक्षक/संनियंत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित अपर आयुक्त यांच्यावर संदर्भाधिन 
क्र.३ च्या परिपत्रकान्वये जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांची परिपूर्ण व अचूक वेतन देयके तयार करुन १५ तारखेपर्यंत आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांकडे न पाठविल्यास शाळेचे मुख्याध्यापक व विहित कालावधीत देयके प्राप्त होऊन ही 
संबंधित शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेस अदा न झाल्यास संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल व आवश्यकता पडल्यास जबाबदार 
मुख्याध्यापक/ अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करण्यात यावी, असे निर्देश सदर 
परिपत्रकान्वये दिलेले आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अआझ्ा-२०१८/ प्र.क्र.२८४/का.११ 


२. तथापि, आश्रमझालार्थ या प्रणालीद्वारे वेतन व भत्ते अदा होत असले तरी शिक्षक प्रतिनिधी 
/ लोकप्रतिनिधी, संबंधित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेमार्फत आपले सरकार, मा.पंतप्रधानांचे 
PG Wes याद्वारे तसेच निवेदनाद्वारे महिन्याच्या १ तारखेस वेतन अदा होत नसल्याबाबतच्या 
अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. तसेच मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांच्याकडे 
आयोजित बैठकांमध्येही सदर प्रश्न वारंवार उपस्थित Hor जातो. काही प्रकल्प कार्यालयातील 
शाळांमध्ये २-३ महिने वेतन अदा होत नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. 
३. उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन अज्ञा सूचना देण्यात येत आहेत की, संदर्भाधिन क्रमांक 
२व३ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांची संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांनी काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी. तसेच सदर सूचनांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचारी/अधिकारी यांच्यावर 
जबाबदारी निश्चित करुन संदर्भाधिन क्र.३ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई 
करण्याबाबतची दक्षता पर्यवेक्षक/ संनियंत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित अपर आयुक्त यांनी घ्यावी. 
याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित अपर आयुक्‍त यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन 
त्यांच्यावर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी. 
छ. सदर शासन परिपित्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥चव959॥1॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२४१६०७५५५८२४ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S 1 b fa (0 ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60 


N a raya Nn S h | Nn d e स्य 0002 


cn=Subrao Narayan Shinde 
Date: 2018.12.24 16:17:10 +05'30' 


(सु.ना.शिंदे) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 

६. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१०.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर 
११. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अआज्ा-२०१८/ प्र.क्र.२८४/का.११ 


१२.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.सर्व निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 

१६.निवडनस्ती (का.११ आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


